केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राष्ट्रीय आयुष 
अभियानाकरीता केद्र हिस्सा सर्वसाधारण 
(General) घटकाकरीता सन २०१४-१५ व सन 
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी रु.४७२.०० 
लक्ष प्रलंबित अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-०३१८/प्र.क्र.१०२/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक: 39 मार्च, २०१८. 


वाचा :- 


१) भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/४१/२०१४--&त) Cell (Part-I), 

दिनांक ३० मार्च, २०१५. 

भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/४१/२०१४--&) Cell (Part-l), 

दिनांक ३० मार्च, २०१५. 

भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/४१/२०१४--&) Cell (२ह्ा-), 

दिनांक १५ मे, २०१५. 

भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/४१/२०१४--&) Cell (Part-l), 

दिनांक १३ मे, २०१५. 

भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/५०/२०१५--&) Cell (Part-l), 

दिनांक १८ डिसेंबर, २०१५. 

भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/५०/२०१५--&) Cell (Part-l), 

दिनांक २९ डिसेंबर, २०१५. 

भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. 2२८०१५/५०/२०१५--&) Cell (Part-l), 

दिनांक १० मे, २०१५. 

८) भारत सरकारच्या AYUSH भवन यांचे पत्र क्र. Z2L094/40/2094-H8D Cell (२8-), 
दिनांक १० मे, २०१५. 

९) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे क्र. आसंवमु/राआअ/केपुयो/5057//केंद्र 
हिस्सा/ वितरीत/ २०१७/ आयु-२/६८७८., दिनांक ६ मे, २०१७ चे पत्र. 


क 


AN 
~~ 


& 


ल 
रट 
ma 


mM 
— 


& 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-०३१८/प्र.क्र.१०२/आ-७ 


प्रस्तावना :- 


भारत सरकारने राष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSH Mission) ही केंद्र पुरस्कृत योजना 


सप्टेंबर, 2014 मध्ये सुरु केलेली आहे. सदर योजनेनुसार देशातील सामान्य जनतेकरीता आयुष 


आरोग्य सेवा व शिक्षण उपलब्ध करणे, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक व युनानी औषधांच्या दर्जात वाढ 


करणे व सातत्यपूर्ण गुणात्मक औषधी वनस्पती पुरवठा करणे इ. घटकांचा समावेश आहे. 


त्याकरीता सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार संबंधित घटकांसाठी आवश्‍यक लागणाऱ्या 


निधीपैकी काही हिस्सा केंद्र शासनाने व काही हिस्सा राज्य शासनाने उपलब्ध करुन द्यावयाचा 


आहे. 


राष्ट्रीय आयुष अभियान (National AYUSH Mission) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र 


शासनाच्या सुधारीत निधी वाटपाच्या सुत्रानुसार सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी 


अनुक्रमे ७५ : २५ व ६० : ४० असे प्रमाण होते. त्यानुसार सर्वसाधारण (General) घटकाकरीता केंद्र 


हिऱ्याचे अनुदान सन २०१७-१८ च्या मंजूर तरतूदीतून वितरीत करण्याकरीता पुढील प्रमाणे 


शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आयुष अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजने करीता सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या 


आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण घटकाकरीता (General) ha fessarayet रु. ४७२.०० लक्ष (रुपये 


चार कोटी बहात्तर लक्ष फक्त ) इतके अनुदान सन २०१७-१८ च्या मंजूर तरतूदीतून वितरीत 


करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी सदर निधी राज्य आयुष सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे 


देयक अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, 


आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, सह संचालक (अर्थ व 


प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे “नियंत्रक अधिकारी” अधिकारी असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-०३१८/प्र.क्र.१०२/आ-७ 


३. उपरोक्त अनुदानासाठी सदर निधी राज्य आयुष सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे 


देयक अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, 


आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, सह संचालक (अर्थ व 


प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई हे “नियंत्रक अधिकारी” असतील. 


४. सदर केंद्र हिळ्यामधील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य; oo, इतर पध्दती, (०१) राष्ट्रीय आयुष अभियान (०१) (०१) राष्ट्रीय आयुष अभियान (केंद्र 


हिस्सा) (२२१० जी १३५), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) परिशिष्ट -अ मधील सारणीतील स्तंभ 


क्र.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-१८ साठी 


मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदरचे अनुदान Ward असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. वित्त विभागाच्या क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या 


परिच्छेद ७ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टा मधील अनु. क्र. ८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक अटी व 


शर्तीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात 


येणारा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


७. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


८. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 


५८/१४७२, दिनांक १७/०३/२०१८ तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 


क्रमांक १४०/अर्थोपाय, दिनांक २२/०३/२०१८ तसेच क्र.१६०/व्यय-१३ अन्वये निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-०३१८/प्र.क्र.१०२/आ-७ 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११२३५००७८१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Amol 
A mM O | वी तरी कत्या 
वि Sakharkar, C = IN, S = 
N | | चै ka N t h al ananashia, 
OU = Agriculture Animal 
Sakharkar ravers 
Date: 2018.03.31 17:38:20 
+05'30' 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 


प्रत, 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक (वित्त), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई . 

७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अर्थसंकल्प / लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१०.निवडनस्ती ( आरोग्य -७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


